मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई 
या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची 
(दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१या 
कालावधीतील) दि.१.१.२०२२ रोजीची 
अंतिम सामायिक ज्येष्ठता सूची 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.६.२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२, 
दि.१३.७.२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई, गट-ड सवंर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१.१.२०२१ ते 
दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील दि.१.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची दि.१५.१.२०२१ च्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर परिपत्रकास कोणीही आक्षेप / हरकत घेतली 
नसल्याने सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” प्रमाणे ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
अधिसूचना क्रमांक-एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दि.२१.६.२०२१ च्या नियम ५ मधील 
तरतुदीनुसार (दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीतील) दि.१.१.२०२२ रोजीची सामायिक 
ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येत आहे. 


२. Way ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेवरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन), 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला असून ज्येष्ठतेचे विनियमन त्यानुसार 
करण्यात आलेले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४२/आस्था-१ 


३. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०६१३०९११५०३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BAHURE PARASRAM 


ig) 
NANDRAM 
DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 


yostalCode=400032, st=Mahara: 


p shtra, 

2.5.4.20=ef62741544bc4d8832eecfb2b7ea295e 
p A R A S R A M 8a6fcdfe9faffcfda201c87e1c73881b, 

pseudonym=A9AE7D8E623E648DB4F532E572 


D3A528E078BEE8, 
serialINumber=5FD2A6873F4AE5B1D9EA7DD52 


N A N D ) R A M £449E02A942EA90145BAEAB72C63CED6D6598 
44, cn=BAHURE PARASRAM NANDRAM 


Date: 2022.04.08 16:05:13 +05'30' 


(प. नं. बहुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व शिपाई, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१. सामान्य प्रशासन विभाग / का.२१, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


कक्ष अधिकारी (नोंदणी शाखा), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.४३/आस्था-१, दि.०८.०४.२०२२ सोबतचे प्रपत्र-अ 


१ संवर्गाचे नाव :- शिपाई (गट-ड) 


२) वेतनश्रेणी :- एस-१ : १५०००-४७६०० 


३) दि.१ जानेवारी, २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव नियुक्तीचा | जन्म तारीख | प्रवर्ग नियुक्‍तीनंतर | शिपाई पदावरील ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक मार्ग प्रवर्ग बदलला नियुक्‍ती दिनांक दिनांक / दिनांक अर्हता 
असल्यास त्याचा प्रत्यक्ष रुजू ज्येष्ठतेचा 
दिनांक) दिनांक) मानीव दिनांक 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ १ | श्रीमती मा.म.मिशाळ | अनुकंपा । २६.६.१९६९ म.ज.(ब) २०.७.१९९३ | २०.७.१९९३ | ३०.०६.२०२९ | ७वी पास =a 
२ २ | श्रीमती ली.शो.मोहिते | अनुकंपा | २.१०.१९७० अ.जा. ११.४.२०१२ | ११.४.२०१२ | 30.90.2030 | ७वी पास =e 
3 श्री.सं.आ.जावळे अनुकंपा | १९.७.१९७४ अ.जा. ११.४.२०१२ ११.४.२०१२ | ३१.०७.२०३४ | ९वी पास विळा 
४ 8 श्री.म.गं.वाघमारे अनुकंपा १.७.१९८३ अ.जा. ११.४.२०१२ ११.४.२०१२ | ३०.०६.२०४३ | ८ वी पास =e 
4 ५ _  श्री.मो.यु.छोटुमियॉ अनुकंपा | ०३.११.१९८७ खुला ६.३.२०१३ ६.३.२०१३ | ३०.११.२०४७ | ८ वी पास शिळ क 
& & | श्री.म.का.अहिरे अनुकंपा | १०.१२.१९८६ अ.जा १६.७.२०१५ | १६.७.२०१५ | ३१.१२.२०४६ | ८ वी पास 0.1 ० | 


